नवीन लेखाशिर्ष उघडणेबाबत. सिंगल नोडल 
खात्यातील (SNA) अखर्चित शिल्लकींवरील 
व्याज आणि इतर जमा रकमा. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: बीजीटी २०२२/प्र.क्र.१२२/अर्थसंकल्प (विघयो) 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २२ ऑगस्ट, २०२३ 


प्रस्तावना:- 
वित्त विभागाने दि.७.६.२०२२ च्या पत्रान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या विभागाकडून 


कार्यान्वित करण्यात येणाऱ्या केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या SNA खात्यातील केंद्र व राज्य हिऱ्याच्या 
अखर्चित रक्कमेवरील व्याजासाठी त्यांच्या विभागाशी संबंधित कार्यात्मक प्रधानशीर्ष/ उप 
शिर्षाखालील ८०१-व्याज किंवा प्राप्त अनुदानातील अखर्चित रकमेवरील व्याज या गौणशिर्षाखाली (i) 
व्याज (Interest) (ii) इतर रकमा (Other 8911799 हे स्वतंत्र शीर्ष आवश्‍यकतेनुसार उघडण्याबाबत 
कार्यवाही कळविण्यात आले आहे. त्यानुसार सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत केंद्र 
पुरस्कृत योजनांसाठी उघडण्यात आलेल्या सिंगल नोडल एजन्सीच्या (GNA) बँक खात्यातील सहायक 
अनुदानाची अखर्चित रकमेवरील व्याज व इतर उत्पन्नाच्या वर्गीकरणासाठी स्वतंत्र नवीन लेखाशिर्ष 
उडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- वित्त विभाग तसेच महालेखाकार कार्यालयाने दिलेल्या मान्यतेनुसार खालील प्रमाणे 
नवीन लेखाशिर्ष उघडण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 

सिंगल नोडल खात्यातील (SNA) अखर्चित रक्‍्कमेवरील व्याजाकरिता इतर जमा 
रक्‍्कमांसाठी ०२३५ या जमेच्या लेखाशिर्षांतर्गत प्रस्तावित केलेले लेखाशिर्ष खालीलप्रमाणे आहे:- 


0234, | सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 0234, Social Security and Welfare 

६०0 इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण | ६० Other Social Security and 
कार्यक्रम Welfare Programmes 

८०१ अनुदानग्राहीकडून अखर्चित | ८०१ Interest or other earning from 
शिळकींवरील व्याज किंवा इतर जमा grantee on unspent balance 
रकमा 

(09) व्याज (०१) Interest 

(०१)(०१) Ris नोडल खात्यातील अखर्चित (०१) (०१) | Interest on unspent balances 

शिलकींवरील व्याज (सामाजिक न्याय व in Single Nodal Account 
विशेष सहाय्य विभाग) (Social Justice and Special 
(०२३५०२८१०१) Assistance Department) 


(०२३५०२८१०१) 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी २०२२/प्र.क्र.१२२/अर्थसंकल्प (विघयो) 


प्रस्तावित HSS लेखाशिर्ष खालीलप्रमाणे आहे :- 


सिंगल नोडल खात्यातील (SNA) इतर जमा रक्‍्कमांसाठी ०२३५ या जमेच्या लेखाशिर्षातर्गत 


०२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण ०२३५, Social Security and Welfare 
६० इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण | ६० Other Social Security and 
कार्यक्रम Welfare Programmes 
८०१ अनुदानग्राहीकडून अखर्चित | ८०१ Interest or other earning from 
शिलकींवरील व्याज किंवा इतर जमा grantee on unspent balance 
रकमा 
(०२) इतर जमा रकमा (०२) Other Earnings 
(०२) (09) सिगळ नोडल खात्यातील इतर जमा । (०२) (०१) । Other earnings in Single Nodal 
रकमा (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य Account (Social Justice and 
विभाग) Special Assistance 
(0234028209) Department) (0234028209) 
२. सदर शासन निर्णय प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई यांच्या अनौपचारिक संदर्भ 


सं. ख.वि./चा-१/ सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग/ यूओआर-८९/२०२२-२३/५४३, 
दि.०१.११.२०२२ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेने व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक 
१२/२०२२/व्यय-१४, दिनांक 93/09/2023 अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


BE 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.mahirishtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०८२४१२०६१६२१२२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत - 


. मा राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राज भवन, मुंबई 


PRASHANT | 
PUNDLIK WAGH 22 


lly signed by PRASHANT PUNDLIK WAGH 

IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOCIAL JUSTICE 
AND SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT, postalCod 

harasht 


'7fbd 1 e68c290a7221620636ede8425d6a870aa0240f18 


pseudonym=8 1399435626E9FEA18299D95CAA243F02DC0029F, 
5599270E38B296ESESD8 1 4FF5976561 A3EC66D875AE 
B425D735E1D7C12140929, cn=PRASHANT PUNDLIK WAGH 

Date: 2023.08.24 12:08:33 +05'30' 


(प्रशान्त पुं. वाघ) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१ 

२. मा. मुख्यमंत्री (सामाजिक न्याय) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

४. सचिव (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य), मंत्रालय, मुंबई 
५. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. आयुक्‍त, समाजकल्याण, समाजकल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

७. सर्व सह सचिव/ उप सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी २०२२/प्र.क्र.१२२/अर्थसंकल्प (विघयो) 


८. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)१ /(लेखापरिक्षा)२, महाराष्ट्र मुंबई/ नागपूर . 

९ महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता- 9) /(लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र. मुंबई/ नागपूर 

१०. अधिदान व लेखाधिकारी, वांद्रे (पूर्वी मुंबई-४०००५१: 

११. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

१२. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई, 

१३. संचालक, लेखा व कोषागरे, मुंबई 

१४. वित्त विभाग (कार्यासन क्रमांक व्यय - १४ / अर्थसंकल्प-७), मंत्रालय, मुंबई. 

१५. सर्व अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१६. रोखशाखा, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, मंत्रालय, मुंबई. 

१७. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


